सन 2022-23 या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून 
विभागाच्या नियंत्रणाखाळीळ शासकीय 
वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद महाविद्यालयांत 
स्मार्ट/हायब्रीड क्लासरुम सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.२०५/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १६/०९/२०२२ 


वाचा : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 

॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य- 
८, दिनांक २६/०७/२०१७. 

3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 
४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीएमईआर- 
२२०११/१३३/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक ११/०७/२०२२. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक ११/०७/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील २४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, ३ शासकीय दंत महाविद्यालये व ५ 
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांतील अध्ययन व अध्यापनासाठी स्मार्ट / हायब्रीड क्लासरुम 
सुविधा / यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन देण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनातंर्गत संबंधित लेखाशीर्षात मंजूर अनुदानातून रुपये ३,७६,०८,९६०/- (अक्षरी रुपये तीन 
कोटी, WEAR लक्ष, आठ हजार, AH साठ मात्र) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद 
यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.२०५/प्रशा-१ 


अनु. । यंत्रसामुग्री संस्थेचे नाव स्मार्ट / हायब्रीड क्लासरुम 
क्र. | चेनाव नग प्रति नग एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
(जी.एस.टी. 
सह) 

a २ ३ 8 & 

१. Te शासकोय deeply ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, मुंबई 

= बै.जी. शासकीय वेद्यकोय | 2 ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय आणि ससून 
सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 

३. डॉ. वे. स्मृ. शा. वै. २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, सोलापूर 

४. शासकीय वेद्यकोय| २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, मिरज 

प. के.श्री. भाहि. शा. वे. म. , | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
धुळे 

a. रा. छ. शा. म. शा. वै.म. , | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
कोल्हापूर 

७. | स्मार्ट/ शासकीय वैद्यकीय | 2 | ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 

हायब्रीड । महाविद्यालय, नागपूर 

८. | क्लासरुम । डॉ.बाबासाहेबे  आंबेडकर| २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
रुग्णालय व संशोधन केंद्र, 
नागपूर 

१; इंदिरा गांधी शा.वे.म., नागपूर | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 

शि के. श्री. वसंतराव नाईक | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
शा.वै.म., यवतमाळ 

fae शासकीय वेद्यकोय | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, अकोला 

१२. शासकीय वेद्यकोय | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 

AS. SI. शां.च. शा. वै.म., नांदेड 2 | ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 

१४. स्वा.रा. ती. ग्रा. वै.म., | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
अंबाजोगाई 

१५. विलासराव देशमुख शासकोय| २ | ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
वैद्यकीय महाविद्यालय, 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.२०५/प्रशा-१ 


अनु. । यंत्रसामुग्री संस्थेचे नाव स्मार्ट / हायब्रीड क्लासरुम 
क्र. | चे नाव नग प्रति नग एकूण किंमत 
संख्या किंमत 
(जी.एस.टी. 
सह) 
a २ ३ 8 4 & 
लातूर. 
१६. शासकोय वैद्यकीय | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, बारामती 
१७. शासकोय वैद्यकीय | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, जळगाव 
2 शासकीय वैद्यकोय| 2 | ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, चंद्रपूर 
98. शासकीय वैद्यकोय| 2 | ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, गोंदीया 
२०. शासकीय वैद्यकोय| २ | ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, नंदुरबार 
२१. शासकोय वैद्यकीय | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, सिंधुदूर्ग 
२२. शासकोय वैद्यकीय | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, अलिबाग 
२३. शासकोय वैद्यकीय | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, सातारा 
२४. शासकोय वैद्यकीय | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, उस्मानाबाद 
२५. शासकीय आयुर्वेद | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, नागपूर 
२६. शासकीय आयुर्वेद Q ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, नांदेड 
२७. शासकीय आयुर्वेद | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, उस्मानाबाद 
ac. शासकीय आयुर्वेद | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
महाविद्यालय, जळगाव 
२९. रा.आ.पोदार शासकीय | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
आयुर्वेद महाविद्यालय, मुंबई 
३०. शासकीय दंत महाविद्यालय, | 2 ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.२०५/प्रशा-१ 


अनु. । यंत्रसामुग्री संस्थेचे नाव स्मार्ट / हायब्रीड क्लासरुम 
क्र. | चे नाव नग प्रति नग एकूण किंमत 
संख्या | किंमत 
(जी.एस.टी. 
सह) 
१ २ 3 8 & 
मुंबई 
३१, शासकीय दंत महाविद्यालय, | २ ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
नागपूर 
३२. शासकोय दंत महाविद्यालय, | 2 ५८७६४०.०० | ११७५२८०.०० 
औरंगाबाद 
एकूण किमत (रुपयांमध्ये) ६४ ५,८७,६४० | ३,७६,०८,९६० 
अटी :- 
१ सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 
२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


न“ 


~~ 


mn 


n> 


— 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस sae असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.२०५/प्रशा-१ 


2. 


९) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या SAAS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


sited शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या साधनसामुग्रीच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११)समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 


निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे निविदा 
प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण 
आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


२)रुपये दहा लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापि एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 


यंत्रसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून sen बाबींची खरेदी हाफकीन महामंडळामार्फत 
करण्यात येईल. 
शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद संस्थांकरीता प्रस्तावित यंत्रसामुग्री (स्मार्ट / हायब्रीड 


क्लासरुम सुविधा) खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील तपशीलात नमूद संबंधित लेखाशीर्षातंर्गत 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


(सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकरीता सामाईक लेखाशीषी) 
मागणी क्र.-एस- ०४ राज्य योजना 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 

०३ वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 

१०५ विषमचिकित्सा 
(००) (३७ । शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १६२९) 


(सर्व दंत महाविद्यालयांसाठी सामाईक लेखाशीर्षी) 
मागणी क्र.-एस- ०४ राज्य योजना 


४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषमचिकित्सा 
(००) (३८) । शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १७२७) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.२०५/प्रशा-१ 


(आयुष संचालनालया अंतर्गत सर्व आयुर्वेद महाविद्यालये सामाईक लेखाशीर्ष) 
मागणी क्र.-एस- ०४ राज्य योजना 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 

०३ वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 

१०१ आयुर्वेदिक 

(00) (0७ । शासकोय आयुर्वेदिक महाविद्यालयांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री (४२१० १७१८) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७9 अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202208 949494408093 असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.09.16 16:30:05 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण व आयुष), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, मुंबई 

२. महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

४. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई 

५. कक्ष अधिकारी (आयुर्वेद-२),वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व सह संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

. संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय / दंत / आयुर्वेद महाविद्यालय (संचालनालयामार्फत) 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

. उपसचिव (प्रशासन) यांचे स्वीय सहायक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१०.उपसचिव (आयुर्वेद) यांचे स्वीय सहायक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई 
११.निवडनस्ती (प्रश्ञा-१) 


on SG & 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


